संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 
म.रा., पुणे यांच्या खुद्द व क्षेत्रीय आस्थापनेवर विधी 
अधिकारी, वरिष्ठ das, सिस्टिम अँनालिस्ट, डेटा 
एन्द्री ऑपरेटर, संगणक सहायक, संगणक ऑपरेटर, 
वाहन चालक, पहारेकरी, सफाईगार या संवर्गातील पदे 
बाह्ययंत्रणेद्दारे (आऊटसोर्सिंग पध्दतीने) भरण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप्र-२०२१/प्र.क्र.०२/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. ०४ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ :- १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.शाकानि-२०१७/प्र.क्र.३३/१८(र.वका.), 

दिनांक ०९.०३.२०१७ 

२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र. आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.०८/ 
आस्था-२, दिनांक १४.०१.२०२१ 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११२/१३/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि. 02.92.2093 

४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग, क्र.मातंसं-१७१७/ 
प्र.क्र.१११/ ३९, दिनांक २४.०३.२०१७ 


प्रस्तावना : - 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची नव्याने निर्मिती झाल्याने क्षेत्रिय स्तरावरील कार्यालयात 
यंत्रणा उभी करण्याकरीता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
तसेच प्रादेशिक स्तर व जिल्हास्तरावरील पदांच्या आकृतिबंधास संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णय 
दि.१४.०१.२०२१ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

सदर आकृतिबंधानुसार विविध संवर्गातील एकूण २४७ पदे बाहययंत्रणेद्वारे भरण्यास मान्यता प्राप्त 
झालेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. 3 येथील शासन निर्णय, दि.०२.१२.२०१३ मधील 
तरतुदीनुसार नियमित पध्दतीने पदे भरण्यावरील खर्चाच्या तुलनेत बाहययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना खर्चात १० 
ते २५ टक्के बचत आवश्‍यक आहे. त्यानुसार बाहययंत्रणेद्वारे पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२१/प्र.क्र.०२/आस्था-२ 


शासन निर्णय:- 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये खालील पदे विहित अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून पुर्णत: बाहूययंत्रणेद्वारे भरती करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम कार्यालय 
संचालक, | प्रादेशिक | जिल्हा स्तर | महाराष्ट्र | वेतन (प्रती | एकूण 
इ.मा.ब.क. स्तर राज्य माहे) पदे 
संचालनालय मागासवर्ग 
आयोग 
q विधी अधिकारी Q = aa a 0__| ie 8 ७०००० २ 
२ वरिष्ठ तंत्रज्ञ १3 fe tee . i, eee | Le --*| ७५००० q 
3 सिस्टीम १ शि शि [| 440000 q 
अँनालिस्ट 
8 डेटा एन्ट्री q [= i> | शिंगी ३०००० q 
ऑपरेटर 
५ | संगणक सहायक षु [1 0___| poo a १८००० हि 
& संगणक ऑपरेटर pF oo | १४ १०८ (eg 30000 १२२ 
७ वाहन चालक hee 9 ३६ = ee २६००० ४३ 
८ पहारेकरी pF oo | ॥ > की: ३६ | oo | १८००० 3६ 
९ सफाईंगारा | ० | o | 3 | © | १८००० 3६ 
एकूण १० २१ २१६ Poo po २४७ 


२. उक्त बाहययंत्रणेद्वारे पदे भरती करण्याकरीता वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) 
विभागाच्या दिनांक २४.०३.२०१७ मधील तरतुदीनुसार उपरोक्त अ. क्र.२ ते ६ संवर्गातील पदे सामान्य 
प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत भरणे आवश्‍यक राहील. सदर बाहूययंत्रणेद्वारे भरावयाच्या 
पदासाठी अटी, शर्ती, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या सोबतच्या प्रपत्र "अ" नुसार असतील. 

३. उक्त बाहययंत्रणेद्दारे पदभरतीची कार्यवाही संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 

४. सदर प्रयोजनाकरिता होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेड जी -३, प्रधानशीर्ष २२२५, अनुसूचित 
जाती, जमाती व इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गीयांचे कल्याण, ००१ 
संचाळन व प्रशासन, (09) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे 
कल्याण, (०१) (०१) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इमाव व विमाप्र संचालनालय (अनिवार्य) (२२२५ 
७९५) या लेखाशिर्षातंर्गत भागविण्यात यावा. 

५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र., १११७/ 
व्यय-१४, दि.१७/१२/२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२१/प्र.क्र.०२/आस्था-२ 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२०४१३१५१४५५२२ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Siddharth A 
Zalte sen 
(सिध्दार्थ अ. झाल्टे) 
सोबत- प्रपत्र-अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव/उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. आयुक्‍त,समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

७. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.वित्त विभाग ( व्यय -१४/ आ. पु. क), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्या- १४), मंत्रालय, मुंबई. 

१३.सर्व सह / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई. 

१४.निवड नस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र-अ 


बाह्यस्रोताद्वारे नियुक्‍त करावयाच्या पदांकरिता अनिवार्य बाबी 


अ.क्र पदनाम वेतन पात्रता व निकष कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 
(प्रति माह) 
| विधी अधिकारी रु.४०,०००/- विधी व न्याय विभागाने अवर सचिव, विधी / ९ मा.उच्च न्यायालय, मा.सर्वोच्च न्यायालय तसेच कनिष्ठ 
अधिक्षक, विधी या पदांकरिता निश्चित केलेल्या| न्यायालय येथे दाखल असलेली विभागाशी संबंधित न्यायालयीन 
सेवाप्रवेश नियमानुसार प्रकरणे, याबाबत संबंधित विभाग व शासकीय अभियोक्ता 

१) कायद्याची पदवी धारण करणारे आणि यामधील नोडल अधिकारी म्हणून कार्यवाही करणे. 

२) न्यायिक सेवेतील किमान २ वर्षाचा अनुभव (९) विभागाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणात झासकीय 
असलेले किंवा उच्च न्यायालय किंवा त्यांच्या| अभियोक्त्यांना वेळोवेळी वस्तुस्थिती कळविणे. प्रारुप 
अधिपत्त्याखाळीलळ कनिष्ठ न्यायालयामध्ये | प्रतिज्ञापत्र व तद्अनुषंगिक बाबी तयार करणे तसेच 
अभिवक्ता/वकील पदाचा किमान ५ वर्षाचा | न्यायालयीन प्रकरणात वेळोवेळी होणाऱ्या सुनावणीकरिता 
अनुभव आवश्यक माहिती उपलब्ध करुन देणे. 

३) प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा मासिक अहवाल तयार 
T.A. करिता शासन नियमानुसार समकक्ष च्या करणे. 
पदाकरिता प्रत्यक्ष झालेला खर्च अनुज्ञेय राहील.  /४) न्यायालयीन प्रकरणांची सद्य:स्थिती नमूद करणे. 
५) विभागाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची उचित अभिलेख 
तयार करणे व जतन करणे. 
६) वरिष्ठांना तात्काळ सूचति करणे (न्यायालयीन आदेशा, 
निर्देश, Adverse remark) 
७) आवश्यकतेनुसार अभिमत देणे. 
२. वरिष्ठ तंत्रज्ञ, | सिस्टीम शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती व । महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने वेळोवेळी सूचित 
सिस्टीम अँनालिस्ट, | अनालिस्ट तंत्रज्ञान) दि.२४.०३.२०१७ नुसार सर्व मंत्रालयीन | केलेल्या आदेशानुसार असतील. 
डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, | रु.१,५०,०००/- | विभाग त्यांच्या अधिनस्त सर्व क्षेत्रिय कार्यालय, 
संगणक सहाय्यक, | वरिष्ठ das | सार्वजनिक उपक्रमे, महामंडळे, केंद्र व राज्य 
संगणक ऑपरेटर  । रु.७५,०००/- शासनाने पारित केलेल्या अधिनियमानुसार स्थापित 


डेटा एन्ट्री 
ऑपरेटर/ संगणक 
ऑपरेटर 


कंपन्या/संस्था यांना माहिती तंत्रज्ञान सहायित 
सेवांकरिता तांत्रिक मनुष्यबळ महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान महामंडळामार्फतच घेणे अनियार्व करण्यात 


रु.३०,०००/- आलेळे आहे. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 
संगणक सहाय्यक | महामंडळाने, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, संगणक 
रु.१८,०००/- सहाय्यक, ही पदे ॥ office assistance, वरिष्ठ 
तंत्रज्ञ संगणक ऑपरेटर system support 
engineer या पदांशी समकक्ष असल्याचे विभागास 
अवगत केलेले आहे. 
TA. करिता शासन नियमानुसार समकक्ष च्या 
पदाकरिता प्रत्यक्ष झालेला खर्च अनुज्ञेय राहील. 
वाहन चालक रु.२६,०००/- १) ज्यांचे वय ३८ वर्षापेक्षा जास्त नाही. १) त्यांच्याकडे सोपविलेले काम त्यांनी सचोटी व कार्यक्षमतेने 
२) ज्यांनी मोटार वाहन अधिनियम १९८८ (१९८८ | पूर्ण करावे/पूर्ण करण्यास बांधील राहतील. 
चा ५९) मधील तरतुदीनुसार सक्षम अनुज्ञप्ती २) वाहनाची योग्य देखभाल व निगा ठेवणे. 
प्राधिकारी यांनी दिलेला हलके मोटार वाहन ।|३) वरीष्ठांच्या आदेशांचे पालन करणे. 
किंवा मध्यम प्रवासी वाहन किंवा जड varity) वाहन अत्यंत जबाबदारीने व काळजीपूर्वक चालविणे व ते 
वाहन चालविण्याचा परवाना धारण केला आहे सुस्थितीत ठेवणे. 


३) ज्यांनी शासन मान्यताप्राप्त शाळेतून माध्यमिक 
शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. 

४) ज्यांनी शासकीय, निमशासकीय किंवा खाजगी 
संस्थेमध्ये हलके मोटार वाहन किंवा मध्यम 
प्रवासी वाहन किंवा मध्यम प्रवासी वाहन किंवा 
जड प्रवासी वाहन चालविण्याचा तीन वर्षाहून 
कमी नाही इतक्या कालावधीचा अनुभव धारण 
केला आहे. 

५) मोटार वाहन दुरुस्तीचे जुजबी ज्ञान असणे 
आव्यक 


वाहनासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या नोंदवहीत वेळोवेळी 
अद्ययावत नोंदी ठेवणे. 


६) ज्यांचा वाहन चालविण्याचा स्वच्छ अभिलेख 
आहे व ज्यांचेकडे चांगळी शारीरिक क्षमता आहे. 

७) ज्यांना संबंधित क्षेत्राची परिपूर्ण भौगोलिक 
माहिती आहे 

८) ज्यांना मराठी, हिंदी भाषा वाचता, बोलता व 
इंग्रजी भार्षा वाचता येणे आवश्‍यक आहे. 

९) TA. करिता शासन नियमानुसार समकक्ष च्या 
पदाकरिता प्रत्यक्ष झालेला खर्च अनुज्ञेय राहील. 

पहारेकरी/सफाईगार | रु.१८,०००/- १) शासनमान्य झाळेतून इ.७ वी मधून बढती दिलेले ।१ नियुक्‍त केलेल्या उमेदवारांची कार्यालयीन वेळ सकाळी 

२) आणि नियुक्तीचे वय ३८ वर्ष व मागासवर्गीयांसाठी| ९.३० ते ६.४५ अशी राहील. शासकीय कामाच्या 
५ वर्ष शिथील. आवश्यकतेनुसार कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्‍्त 

३) माजी सैनिक किंवा लष्करी सेवेचे निवृत्तीवतनधारक | शिपाई/स्वच्छछास काम करणे आवश्यक राहील. 
असतील तर कमाल वयोमर्यादा ४५ राहील. कार्यालयीन कामाकरिता उशिरा थांबावे लागल्यास संबंधित 

४) शिपाई/स्वच्छक भारतीय नागरिक असावा व त्याची | कर्मचाऱ्यास पुढीलप्रमाणे अतिकालिक भत्ता देय राहील. 
शैक्षणिक अर्हता किमान माध्यमिक शालांत परीक्षा अ) सायंकाळी ७.०० ते ८.०० वाजेपर्यंत रु.२४/- 
उत्तीर्ण असावी. | इतका अतिकालिक भत्ता देय राहील. 

0) शिपाई/स्वच्छक cial मराठी आ) रात्री ८.०० ते ९.०० वाजेपर्यंत रु.३०/- इतका 
लिहिता/बोळता/वाचता येणे आवश्‍यक राहील. त आ eye 

६) उमेदवाराची वयोमर्यादा १८ ते ४० वर्षे या दरम्यान Sill दय राहेल क हां 
gaat 3) ues ९.०० a वाजल्यानंतर रु.४० इतका 

७) संस्थेमार्फत पुरविण्यात येणारा शिपाई/स्वच्छक दतत Sealer भत्ता देय राहील. i 
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा किंवा प्रवृत्तीचा नसावा. २) संबंधित उमेदवाराने त्याची कार्यालयात येण्याची व 
याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र उमेदवार तसेच संबंधित कार्यालय सोडण्याच्या वेळेची नोंद ठेवण्यात येणाऱ्या 
संस्थेने दाखल करणे आवश्यक आहे. नोंदवहीत करणे आवश्‍यक राहील. 

८) संबंधित शिपाई/स्वच्छक यांची चारित्र्य तपासणी शिपाई/स्वच्छकास साप्ताहीक सुट्टी रविवारची राहील. (उद्योग, 


राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडून करुन घेण्यात यावी व 
पोलीस पछताळणीसह आपल्या संस्थेचे ओळखपत्र 
देण्यात यावे. 


ऊर्जा व कामगार विभाग अधिसूचना दि.२४.०७.२०१९ मधील 
तरतूदीस अनुसरुन) तसेच त्याला रविवारी सुट्टीच्या दिवशी 
कामावर बोलविल्यास त्या दिवसाकरिता मासिक ठोक दराच्या 
सरासरीने प्रतिदिन दराने नियमानुसार वेतन अनुज्ञेय राहील. 


९) ठिपाई/स्वच्छक या पदावर येणाऱ्या उमेदवाराची 
वैयक्तिक माहिती मागणीनुसार झासनास 
पुरविण्यात यावी. (पासपोई साईज ३ फोटो, 
कायम व सध्याचा पत्ता (पुराव्यासह), आधारकार्ड, 
शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र, नमुना स्वाक्षरी इ,) 

शासकीय गोपनीयता अबाधित राहील याची दक्षता 
शिपाई/स्वच्छक व संस्था घेईल 


